शासन शुध्दीपत्रक-राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत 
सन २०२१-२२ मधील मंजूर कामात बदल 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.२५/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :-१२ एप्रिल, २०२२. 


वाचा: -9) शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि -२०२२ /प्र.क्र.८३/का-९, 
दि.३१ मार्च, २०२२ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट " अ" मध्ये अ. क्र. 32 येथील सिधुदुर्ग जिल्हयातील कुडाळ 
तालुका करिता खालील प्रमाणे ग्रामपंचायतीतील विकास कामांना मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र | जिल्हा तालुका क्र. ग्रामपंचायत विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
(रुपये लक्ष) 
३२ । सिधुदुर्ग | कुडाळ | ११७४ | माणगांव माणगांव चर्च येथे सभामंडप बांधणे व विकास | २०.०० 
कामे करणे. 
११७७ | आंब्रड भटवाडी आंब्रड भटवाडी ते मुसलमान वाडी पर्यंत रस्ता | १०.०० 
खडी डांबर करणे. 
११७८ |। आंब्रड आंब्रड मुसलमानवाडी मस्जिद पासुन मुजावर | १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत जाणारा रस्ता खडी 
डांबरीकरण करणे. 
११८१ । मौजे घोटगे मोजे घोटगे येथील वेलांकणी चर्च समोर १५.०० 
कंपाऊड वॉल बांधणे व परिसरात विकास 
कामे करणे व सभामंडप बांधणे. 
११८२ | कडावल कडावल गावातील होलिस्प्रीट चर्च कडावळ | १०.०० 
सभामंडप बांधणे. 
एकूण रु. ६५.०० 


उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशात अ. क्र. ३२ येथील सिधुदुर्ग जिल्हयातील, कुडाळ तालुका करिता 
नमूद मंजूर विकासकामाची मान्यता रद्द करुन त्याऐवजी खालील प्रमाणे ग्रामपंचायत व विकास कामात 
बदल करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर विकासकाम पुढीलप्रमाणे वाचण्यात 


यावे. 
अ.क्र | जिल्हा तालुका | क्र. ग्रामपंचायत विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
(रुपये लक्ष) 
३२ । सिधुदुर्ग | कुडाळ | ११७४ | कणकवली कणकवली कळसुली ख्रिश्चनवाडी करणे | २०.०० 
कळसुली कंपाऊड वॉल व सभामंडळ बांधणे. 

११७७ | कुडाळ रांगणा कुडाळ रांगणा तुळसुली ख्रिश्चनवाडी रस्ता | १०.०० 
खडीडांबरीकरण करणे. 

११७८ | कुडाळ तुळसुली कुडाळ तुळसुली कर्याद नारु घाटकर | १०.०० 
दुकान ते  ख्रिश्चनववाडी रस्ता 
खडीडांबरीकरण करणे. 

११८१ | कुडाळ वेताळ | कुडाळ वेताळ बांबर्ड कंब्रस्तान येथे कंपाऊड | १५.०० 

बांबर्डे वॉल शेड, पाणी व्यवस्था,वजुखान लाईट 
व्यवस्था व सुशोभिकरण करणे 

११८२ | कुडाळ मागणगांव =| कुडाळ मागणगांव दत्ताबाजार ते | १०.०० 
आंबेडकरनगर  मुस्लिमवाडी  सस्ता 
खडीडांबरीकरण करणे. 

एकूण रु. | ६५.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.२५/का.९ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र.२०२२०४१२१६०१४५१५१४ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटलस्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DINESH MADHAVRAO . a 
SONAVANE oo 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर, 
६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
. जिल्हाधिकारी नागपूर , 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
११. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवडनस्ती का-९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


